उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब आणि 


उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्या-२०२४. 

महाराष्ट्र शासन 


उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१२२/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट,२०२४. 


वाचा - 
१. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४. 
३. उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/आस्था-१/बदली/उअ-उनि/विनंती-ससा/२०२४/ए-६६३, 
दि.१२.०७.२०२४. 


शासन आदेश- 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग अधिकारी, गट-ब आणि उद्योग निरीक्षक, गट-क या 
संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या उपरोक्त अ.क्र. २ येथील नमूद अध्यादेशातील तरतूदीन्वये खालीलप्रमाणे 
नियतकालिक बदल्या करण्यात येत आहेत. 
तक्‍ता- अ: संवर्ग-उद्योग अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 

१ श्री. रा. रा. डोंगरे जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगाव प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 

२ श्री. क. घ. तांदळे जिल्हा उद्योग केंद्र, बीड जिल्हा उद्योग केद्र, धाराशिव 

३ श्री. न. प्र जावळीकर | जिल्हा उद्योग केंद्र, धाराशिव । जिल्हा उद्योग केद्र, परभणी 

४ श्री. जि.सा.देशमुख उपविभागीय कार्यालय, नांदेड । प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 

षु श्री. शो. अ. र. कादरी = | जिल्हा उद्योग केद्र, हिंगोली जिल्हा उद्योग केद्र, अमरावती 

नि श्री. अ. दे. शिदे जिल्हा उद्योग केद्र, अमरावती । जिल्हा उद्योग केद्र, जालना 

७ श्री. सु. गो. पाटील जिल्हा उद्योग केंद्र, बुलडाणा । प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 

८ श्री. एस.डी. खंबायत । जिल्हा उद्योग केद्र, वाशिम प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 


९ श्री. भु. म. शिवणकर  । विभागीय कार्यालय, नागपूर प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 
।१०_ _ | श्री. अ.सु.पवार जिल्हा उद्योग केद्र, गडचिरोली | मुख्यालय,मुंबई 
तक्ता: ब: संवर्ग-उद्योग निरीक्षक, गट-क 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 
।१__ | श्री. नि.पि.पाटील जिल्हा उद्योग केंद्र, धुळे पदौन्नतीच्या क्षेत्रात असल्याने मुदतवाढ 
२ श्रीमती वी.धं. गोडसे  । जिल्हा उद्योग केंद्र, सातारा प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
(श्रीमती वी.वा.माने) मुदतवाढ 
३ श्रीमती दु. मि. पाटील । जिल्हा उद्योग केंद्र, कोल्हापूर = | प्रशासकोय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 
8 श्री. अ. वि. राठोड जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
मुदतवाढ 
4 श्रीमती वै. अ. मैद जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर जिल्हा उद्योग केद्र, वर्धा 
(पाबळे) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांना या शासन आदेशानुसार एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्यात येत असून येत असून त्यांनी तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे आणि त्याबाबतचा अहवाल विकास 
आयुक्त (उद्योग) यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत बदली रद्द 
करणे किंवा अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय 
अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाची कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चा भंग करणारी असल्याने संबंधित अधिकारी शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाहीस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३११३०००४६८१० असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 


S H A S H A N K ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36 
ff24dacd585e2276, postalCode=400032, st=Mah. 


ialNumber=A089DF063F 1 FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE4004 
8A4A7D39615BEE66D9E2053D, SHASHANK TUKARAM 


IA 
Date: 2024.08.31 14:01:59 +05'30' 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग),उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई Yoo ०३२ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 

उद्योग सहसंचालक, मुंबई/कोकण/नाशिक/छ.संभाजीनगर/पुणे/नागपूर/ अमरावती 
संबंधित सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

निवडनस्ती/उद्योग-३ 


